संदर्भ : 
. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व AAG कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन 
२०१९-२० मधील अखर्चित रु.१७ कोटी निधी 
पुनर्णिवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्याकरिता वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८९/१४-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२० 


पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१९ 


. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. २९/०६/२०१९ 


कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८९/१४-अ, दि. २८/०८/२०१९ 


. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व AAG कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/३, दि. ३१/०३/२०२०. 


. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. ७-३/२०१९ आरकेव्हीवाय, दि. १५/०४/२०२०. 
वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४/०५/२०२०. 


. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१९/अर्थसंकल्प 


(विघयो), दि. ०९/११/२०२०. 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे नुक्रमे 


६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. केंद्र शासनाने दि. २२/०९/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सदर 
योजनेंतर्गत अनुसूचीत जाती प्रवर्गासाठी रु. ३५.८८ कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर केले होते. त्यानुसार 
अनुसूचीत जाती प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यातील केंद्र हिश्‍ड्याचा रु. १७.९४ कोटी व त्यासमरूप राज्य हिळ्याचा 
रु.११.९६ कोटी असा एकूण ₹२९.९० कोटी निधी संदर्भ क्र. ४ येथील दि. २८/०८/२०१९ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाने दि.३१/०३/२०२० रोजीच्या 


पत्रान्वये (संदर्भ क्र. ५) राज्यास दुसऱ्या हप्त्यातील केंद्र हिश्‍र्याचा ₹१७.९४ कोटी निधी वितरीत केला असल्यामुळे 


सदर निधी अखर्चित राहीला आहे. केंद्र शासनाने दि. १५/०४/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये (संदर्भ क्र.६) सन २०१९- 


२० मधील राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार योजनेचा अखर्चित निधी पुनजिवित (Revalidate) करुन सन 
२०२०-२१ मध्ये विनियोग करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८९/१४-ओ 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मधील अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या अखर्चित व 
पुनजिवित रु.२९.९० कोटी (केंद्र हिस्सा रु. १७.९४ कोटी व राज्य हिस्सा रु. ११.९६ कोटी) निधीपैकी केंद्र 
हिउ्ड्याचा रु. १२ कोटी व राज्य EAA रु. ५.०० कोटी निधी चालू वर्षामध्ये खर्च करण्यासाठी आयुक्‍त (कृषि) 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR या योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी प्राप्त आणि सन २०२०-२१ मध्ये पुनर्जिवित केलेल्या निधीतुन केंद्र हिऱर्याचा रु. १२ कोटी 
(रुपये बारा कोटी फक्त) व राज्य हिइड्याचा रु. ५.०० कोटी (रुपये पाच कोटी फक्त) असा एकूण ₹१७ कोटी 


निधी (रुपये सतरा कोटी फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध 


करुन देण्यात येत आहेत - 
(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी 
क्र केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा एकूण 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - LAR - १२.०० ५.०० १७.०० 
सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) 


२. परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद करण्यात आलेला निधी योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००)(७८९)- अनुसूचित जातींसाठी विशेष | (००)(७८९)- अनुसूचित जातींसाठी विशेष 
घटक योजना घटक योजना 
अनुसूचित | (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत | (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जाती । योजना, योजना, 
(०१)(१५)कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि | (०१)(१६)कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(२४०१ बी२२१) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ बी२३२) ३३-अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता पुढील 
अंमलबजावणी यंत्रणांना ₹१७ कोटी निधीच्या प्रकल्पनिहाय वितरणाबाबतचा तपशिल सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केला आहे व त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे : - 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८९/१४-ओ 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ.क्र. वितरीत निधीचा अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तपशील वितरीत निधी 
शिडी . । आयुक्त (कृषि) तथा व्यवस्थापकीय संचाळक (म.रा.फ. व औ.मं.) १३.०० 
२. । व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.कृ.प.मं. ४.०० 
एकूण वितरीत निधी (अनुसूचीत जाती प्रवर्ग) १७.०० 


४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या ₹ १७ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि 
आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 

५. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹१७ कोटी निधी 
कोषागारातून आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय 
प्रपंजी लेखा खात्यात (PLA) जमा करावा व तसे शासनास अवगत करावे आणि तद्‌नंतर सदर निधी 
संबंधित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध अंमलबजावणी यंत्रणांना वर्ग करण्यात यावा. 

६. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० नुसार 
विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार, आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.४१४, दि. २९/१०/२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१२/२०२०/व्यय-१, दि. 
१३/१०/२०२०, अन्वये, सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षाकरिता खर्च 
करण्यास दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१४१५४२३४३३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


. htt AC ii 
ADF De irtment, talCode=400032, st=Mahi h ‘ 
hrikant partment, 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b 1 beeOff 
faa62085c34db6bfds 


C h a n d fa ka nt An d g e INumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74. ae 


95f2ac3c192e9c991f358271 ‘Shrikant Chandrake 
Date: 2020.12.16 12:19:26 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0398 /प्र.क्र.८९/१४-ओ 


-0 
— 
es 


२२ 
२३ 


. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्‍त (कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
. आयुक्त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 


. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 


.महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 


. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
.संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 


. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.८९/१४-ओ 


परिशिष्ट - अ 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८९/१४-अ , दि. १४/१२/२०२० चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय अनुसूचीत जाती प्रवर्गाकरिता रु. १७ कोटी निधीचे वितरण 


वर्ष - २०२०-२१ (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प | सन २०२०- | सन २०२०-२१ या शासन 
मंजूरीचे । किंमतीपै | २१ पर्यंत करिता निर्णयान्वये 
वर्ष की वितरीत शिल्लक वितरीत 
wpa | केलेला | प्रकल्पकिंमत | करण्यात येत 
हिस्सा निधी /निधी असलेला निधी 
शिड्या २ ३ शि. क ६४-५0. | ow 
षि रु.१.५० लक्ष वार्षिक उत्पन्न असलेल्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या प द आहात हहर पव ee 
शेतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहीर बांधण्यासाठी | १ न न 
अर्थसहाय्याचा प्रकल्प 
२ | कांदा चाळ उभारणी २०१८-१९ | १५०.०० | १३९.०२ १०.९८ ०.७० 
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका 
३ २०२०-२१ ११.६२ ८.५० ३.१२ 
योजना शि .०० 
अ. आयुक्त (कृषि) २९५.०० २३७.४९ ६९.१३ १३.०० 
४ राज्यातील एकूण १०८ बाजार समित्यांमध्ये 
प्रत्येकी १००० मे. टन क्षमतेची एकूण १०८ २०१८-१९| ४१.८६ २६.२४ १५.६२ ee 
गोदामे उभारणी 
ब. व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.कृ.प.मं. ४१.८६ २६.२४ १५.६२ oe 
एकूण (अ--ब) ४७५.९४ | २६३.७३ ८५.३५ १७.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


